मा.राज्यपाल महोदय यांच्या दि.२९.०८.२०१९ 
च्या अधिसूचनेनूसार अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) 
१७ संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरण्याच्या 
अनुषंगाने उमेदवारांना अनुसूचित क्षेत्र (पेसा) 
रहिवाशी दाखला देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : आविवि-२०२३/प्र.क्र.१३२/का-१४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १६ जून, २०२३ 


वाचा :- १) मा.राज्यपाल महोदय यांचे अधिसूचना क्र. RB/TC/E-9309§ (9)(2098)SchArea 
recruitments/44§&, दिनांक २९.०८.२०१९. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.४२७/१६-ब, दिनांक ०१.०२.२०२३ 
व दिनांक 90.04.2023. 
३) सामान्य प्रशासन विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.४२७/१६-ब, 
दिनांक २८.०२.२०२३. 


शासन परिपत्रक- 


मा. राज्यपाल महोदय यांनी त्यांना भारताच्या संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद ५ च्या, उप 
परिच्छेद (१) अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करून राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्रातील १७ संवर्गातील 
सरळसेवेची पदे भरण्याबाबत वाचा मधील अ.क्र.१ मधील दि.२९.०८.२०१९ रोजीची अधिसूचना निर्गमित 
केलेली आहे. सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या वाचा मधील 
अ.क्र.२ व ३ मधील शासन निर्णयान्वये व शासन शुध्दीपत्रकान्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. 


उपरोक्त सरळसेवेच्या पद भरतीसाठी अर्ज दाखल करणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना 
अनुसूचित क्षेत्रातील ( पेसा) रहिवाशी दाखला हा संबंधित प्रकल्प कार्यालय, एकात्मिक आदिवासी विकास 
प्रकल्प कार्यालय यांनी विहीत मुदतीत उमेदवारांना उपलब्ध करून द्यावा. 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०६१६११३८४७७६२४ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SATISH VITHALRAO KOVE 
=GOVER 


DN: c=IN, NMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 

DEVELO! DEPARTMENT, 

2.5.4.20= )27a7b550970150ct7dc69d276db3b 1a6ebe3{7161 

of stall 400032, st=Maharashtra, 
V | T H A L R A O KOV E ser (327348, 1D7712775ESFOAD400558E87 

4837539: D447C3E9ACIEB, cn=SATISH VITHALRAO KOVE 

Date: 20: 6 11:39:40 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन,मुंबई 
२) मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३) मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आविवि-२०२३/प्र.क्र.१३२/का-१४ 


४ मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई. 
५) मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
) मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
७) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 
) मा.उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 
) मा. मंत्री, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 


2६2) 


१०) मा. मंत्री ( सर्व) महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव 

११) मा. संसद सदस्य (सर्व ) 

१२) मा. विधिमंडळ सदस्य (सर्व ) 

१३) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

१४) सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१५) सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१६) सर्व जिल्हाधिकारी 

१७) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास , ठाणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती 
१८) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१९) सर्व उपविभागीय अधिकारी 

२० सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

29) सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी,आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२ 
२२) निवड नस्ती.(का.१४) आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


